मराठवाडा विभागासाठी १००% राज्य 
पुरस्कृत सुक्ष्म सिंचन योजना सन २०१८- 
१९ या वर्षात राबविण्यासाठी रु.१०५ कोटी 
वितरीत करण्याबाबत.... 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः सुसिंयो-०४१८/प्र.क्र.१४८/१४ओ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
तारीख: ३० जून, २०१८ 


वाचा- 


. शासन निर्णय क्रमांक सुसियो-२११५/प्र.क्र.३८२/४ओ, दि. १४ ऑक्टोबर, २०१६. 
. वित्त विभागाचे परिपत्रक क्र. - अर्थसं-२०१८/प्र.क्र.६९/अर्थ-३, दि. २ एप्रिल, २०१८. 
. शासन पत्र क्र.सुसिंयो-०४१८/प्र.क्र.१११/१४-अ, दि.११ एप्रिल, २०१८ 
. कृषी व पदुम विभागाचा शासन निर्णय क्र.०४१८/प्र.क्र.१५५/१४-अ, दि. २७ एप्रिल, २०१८. 
५. संचालक, फलोत्पादन यांचे पत्र क्र.जाक्र/कृआ/मरायो१८-१९/अनुदान/१३१६/२०१८, 
दि. १९ एप्रिल, २०१८. 
६. संचालक, फलोत्पादन यांचे पत्र क्र.जाक्र/कृआ/फलो-४/म.वाडराज्ययो/उ.प्र.पत्र-१७- 
१८/१८४६/२०१८,दि.४ जून, २०१८. 


Cc ww A -5 


प्रस्तावना- 

मराठवाडा विभागात सतत पडणाऱ्या दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर उपलब्ध पाण्यामध्ये जास्तीत 
जास्त क्षेत्र सुक्ष्म सिंचनाखाली आणण्याच्या उद्देशाने, संदर्भाधीन अनु.क्र.१ येथील दि.१४ ऑक्टोबर, 
२०१६ च्या शासन निर्णयान्वये, मराठवाडा विभागासाठी १००% राज्य पुरस्कृत सुक्ष्म सिंचन योजना ३ 
वर्षाच्या कालावधीसाठी राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सदर झासन निर्णयानुसार ३ वर्षाच्या 
कालावधीत सुमारे ३३७ कोटी एवढया रकमेचा कार्यक्रम राबवावयाचा आहे. त्यापैकी रु.५० कोटी एवढया 
रकमेचा कार्यक्रम सन २०१६-१७ या वर्षात व उर्वरित रु.२८७ कोटी एवढया रकमेचा कार्यक्रम त्यापुढील 
दोन वर्षात, प्रति वर्षी रु.१४३.५० कोटी याप्रमाणे राबवावयाचा आहे. 

सन २०१८-१९ या वर्षात सदर योजनेसाठी रु.१५० कोटी एवढी तरतूद करण्यात आली आहे. 
वित्त विभागाने संदर्भाधीन अनु.क्र.२ येथील दि. २ Ue, २०१८ परिपत्रकान्वये, सन २०१८-१९ च्या 
प्रथम नऊ महिन्याकरीता (२०१८ अखेर) आवश्‍यक असणारा अनिवार्य व कार्यक्रमावरील खर्चाचा 
अर्थसंकल्पीत निधी एकणू वार्षिक तरतूदीच्या ७०% मर्यादेत बीम्स प्रणालीवर वितरीत करण्याकरीता 
अधिकार प्रशासकीय विभागास प्रदान केले आहेत. त्यानुसार, मंजूर तरतूद रु.१५० कोटीच्या ७०% 
म्हणजे सुमारे रु. १०५ कोटी एवढा निधी आयुक्त, कृषी यांना वित्तीय व्यवस्थापन प्रणाळीवर (बीडीएस) 
प्रणालीवर वितरीत करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. अनुषंगाने शासनाने खालील प्रमाणे 
निर्णय घेतला आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः सुसिंयो-०४१८/प्र.क्र.१४८/१४ओ 


शासन निर्णय: 


he 


मराठवाडा विभागासाठी सन २०१८-१९ या वर्षात 900% राज्य पुरस्कृत सूक्ष्म सिंचन योजना 
राबविण्यासाठी रु.१०५ कोटी निधी कृषी आयुक्‍तालयास वित्तीय व्यवस्थापन प्रणालीवर 
(बीडीएस) प्रणालीवर वितरीत करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 
सदर निधी खालील लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा व सदर खर्च सन २०१८-१९ या 
वर्षातील मंजूर तरतूदीतुन भागविण्यात यावा. 
मागणी क्र.डी-३ 
२४०१, पीक संवर्धन 
(००) ११९, बागायाती व भाजीपाला पिके 
(०३) रोपमळे 
(०३) (३५) १००% राज्य पुरस्कृत सूक्ष्म सिचंन योजना (केद्र पुरस्कृत सूक्ष्म सिचंन 
अभियानाशी समांतर) 
(२४०१९४४७) 
३३ - अर्थसहाय्य 
सदर निधीतून मराठवाडा विभागातील शोतकऱ्यांना २ हेक्‍टर क्षेत्राच्या मर्यादेत अनुदान 
देण्यात यावे. 
सदर निधीचे स्वतंत्र लेखे ठेवण्यात यावेत. 
सदरचा निधी हा DBT GR लाभार्थ्यांना वितरीत होत असल्याची खातरजमा आयुक्त, कृषी 
यांनी करावी. 
सदर निधी खर्च करताना केंद्र शासनाच्या प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना- प्रति थेंब अधिक 
पीक (सूक्ष्म सिचन) घटकाच्या मार्गदर्शक सूचना, संदर्भाधीन अनु.क्र.४ येथील दि.२७ एप्रिल, 
२०१८ च्या शासन निर्णयातील सूचनांचे काटेकोरपणे पालन करण्यात यावे. 
मंजूर निधीचे जिल्हा निहाय वितरण करण्यास तसेच खर्चावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी कृषी 
संचालक (फलोत्पादन), कृषी आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य,पुणे यांना राज्य नियंत्रक म्हणून 
घोषित करण्यात येत आहे. तसेच, सदर योजनेंतर्गत मंजूर केलेला निधी आहरीत व 
संवितरीत करण्याचे अधिकार कृषी आयुक्‍ताळलयस्तरावर सहायक संचालक, लेखा-१, 
विभागीय कृषी सहसंचालक, कार्यालयातील लेखाधिकारी, जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी 
कार्यालयातील लेखाधिकारी, उप विभागीय कृषी अधिकारी व तालुका कृषी अधिकारी यांना 
प्राधिकृत करण्यात येत आहे. 
सदर शासनर निर्णय वित्त विभागचे परिपत्रक क्र. अर्थसं.२०१८/प्र.क्र.६९/अर्थ-३, दि.२ 
एप्रिल, २०१८ अन्वये विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन व निधी 
खर्च करताना सदर शासन परिपत्रकातील अटींची पूर्तता करण्याच्या अधीन राहून निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सुसिंयो-०४१८/प्र.क्र.१४८/१४अओ 


९. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१८०७०२१५१२३१६२०१ असा आहे. हा 
आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षंकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Shrikant ovens a 
Chandrakant — 2:2hesccrs nen 
(श्रीकांत आंडगे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१) आयुक्त (कृषी),कृषी आयुक्‍तालय,महाराष्ट्र राज्य, पुणे (१० प्रती) 
२) मा.मंत्री (कृषी व फलोत्पादन) यांचे खाजगी सचिव 
३) मा.राज्यमंत्री (कृषी व फलोत्पादन) यांचे खाजगी सचिव 
४) प्रधान सचिव (कृषी) यांचे स्विय सहायक 


विभाग प्रमुख, एकात्मिक जल व्यवस्थापन, महात्मा फुले कृषी विद्यापिठ, राहुरी 

विभाग प्रमुख, सिंचन व निचरा अभियांत्रिकी, महात्मा फुले कृषी विद्यापिठ, राहुरी 

विभाग प्रमुख, सिंचन व निचरा अभियांत्रिकी, वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापिठ, परभणी 

विभाग प्रमुख, सिंचन व निचरा अभियांत्रिकी, डॉ बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापिठ, दापोळी 

१०) विभाग प्रमुख, सिंचन व निचरा अभियांत्रिकी, डॉ.पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापिठ, अकोला 

११) विभागीय कृषी सहसंचालक (औरंगाबाद व लातुर) 

१२) जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी (औरंगाबाद, जालना, बीड, लातूर, उस्मानाबाद, नांदेड, परभणी व 
हिंगोली) 

१३) मंडळ कृषी अधिकारी/तालुका कृषी अधिकारी (मराठवाडा विभागातील) 

१४) जिल्हा कोषागार अधिकारी (औरंगाबाद, जालना, बीड, लातूर, उस्मानाबाद, नांदेड, परभणी व 

हिंगोली) 

महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षण) महाराष्ट्र -१/२ मुंबई/नागपुर 

संचालक, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई 

संचालक, लेखा व कोषागार, मुंबई 

मुख्य लेखा परीक्षक, स्थानिक निधी लेखा, नवी मुंबई, वाशी. 

उप मुख्य लेखा परीक्षक, स्थानिक निधी लेखा,कोकण/नाशिक/पुणे/औरंगाबाद/अमरावती/नागपुर 

उप संचालक, लेखा व कोषागारे कोकण/नाशिक/पुणे/औरंगाबाद/अमरावती/नागपुर 

सर्व कार्यासने व पर्यवेक्षिय अधिकारी (कृषी) कृषी व पदुम विभाग, मंत्रालय,मुंबई-३२ 

निवडनस्ती. 


) 
) 
) 
) 
५) Ud संचालक, कृषी SYN, ASRTS राज्य, पुणे 
) 
) 
) 
) 


१५६ 
१६ 
१७ 
१८ 
१९ 
२० 
२१ 
२२ 


>>> य. 4६2--. £->- द.-> २-८ <-> ४-2 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


